राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्या्थी/ 
विद्यार्थीनीच्या सुरक्षाविषयक उपाययोजनांची 
काटेकोर अंमलबजावणी करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: सुरक्षा-२०२४/प्र.क्र.२४३/एस.डी.-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- २७ सप्टेंबर, २०२४ 


संदर्भ :- १) शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक संकीर्ण १९१७ / प्र.क्र.८०/ एस.एम.१, 

दिनांक ०५ मे, २०१७. 

२) शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक संकोर्ण-२०२२/प्र.क्र.३९/एसडी-४, 
दिनांक १० मार्च, २०२२. 

३) शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक जिवायो-२०२१९/प्र.क्र.४०/एसएम-४, 
दिनांक १३ मे, २०२२. 

४) शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : सुरक्षा-२०२४/प्र.क्र.२४३/एस. डी. -४, 
दिनांक २१ ऑगस्ट, २०२४ 


प्रस्तावना :- 


राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थी/ विद्यार्थीनीच्या सुरक्षाविषयक उपाययोजनांची काटेकोर 
अंमलबजावणी करणेबाबत शालेय शिक्षण व क्रोडा विभागाकडून संदर्भीय क्र. ४ अन्वये शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात आलेला आहे. यासंदर्भात शाळांमधील विद्यार्थी / विद्यार्थीनीच्या सुरक्षाविषयक 
उपाययोजनांबाबत सुधारित शासन निर्णय निर्गमित करावयाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


संदर्भीय क्र. ४ येथील शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येत आहे. शाळांमधील विद्यार्थी / विद्यार्थीनींच्या 
सुरक्षाविषयक बाबींच्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे उपाययोजना करण्यात याव्यात. 


अ) शाळा व परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे :- 


i) खाजगी व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांकरिता शाळा ब परिसरातील मोक्याच्या ठिकाणी पर्याप्त 
संख्येने सीसीटीव्ही कॅमेरे ( HD.) बसविणे बंधनकारक राहील. या तरतुदीचे पालन न 
करणाऱ्या शाळांविरुध्द योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. यामध्ये प्रसंगपरत्वे शाळेचे अनुदान 
रोखणे अथवा शाळेची मान्यता रद्द करणे यासारख्या मार्गांचा देखील अवलंब करण्यात येईल. 


ii) शासकोय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ज्या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आलेले 
नाहीत, अशा शाळांनी प्राधान्याने कॅमेरे बसविण्याबाबत कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. 
संदर्भ क्र. ३ येथील शासन निर्णयान्वये जिल्हा बार्षिक (सर्वसाधारण) योजना (DPC) अंतर्गत 


शासन निर्णय क्रमांकः सुरक्षा-२०२४/प्र.क्र.२४३/एस.डी.-४ 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाशी संबंधित योजनांची पुनर्रचना करून त्यासाठी किमान ५ 
टक्के निधी राखीव ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयान्वये ज्या 
योजनांसाठी हा निधी वापरण्यास मुभा आहे, त्याचा प्राधान्यक्रम निश्‍चित करण्यात आला आहे. 
यात पायाभूत सुविधांचे निर्माण या घटकाचा देखील समावेश आहे. त्यामुळे या घटकांतर्गत 
सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी ५ टक्के प्रमाणात राखीव ठेवण्यात आलेल्या निधीचा वापर 
करता येईल. अशी कार्यवाही शक्‍य तितक्‍या लवकर करण्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन 
समितीची असेल. जिल्हास्तरावर उपलब्ध असणारे निधी जसे को, खनिज निधी, विधिमंडळ व 
संसद सदस्य निधी, जिल्हा परिषदेमधील विकास कामाचे विविध निधी, इ. निधी शाळांमध्ये 
सीसीटीव्ही बसविण्याकरिता वापरता येऊ शकतात. अशा प्रकारचे विविध निधी जिल्हा 
पातळीवर जिल्हाधिकारी / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद व संबंधित अन्य 
अधिकारी यांनी उपलब्ध करून द्यावेत. यासंदर्भात शिक्षणाधिकारी यांनी जिल्हाधिकारी व मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी यांचेकडे पाठपुरावा करावा. 


iii) शाळा व परिसरात केवळ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे पुरेसे नसून, ठराविक अंतराने त्याचे 
फुटेज तपासणे देखील आवश्यक आहे. असे फुटेज तपासणे व काही आक्षेपार्ह बाबी आढळून 
आल्यास त्यावर कार्यवाही करण्याची जबाबदारी विशेषत्वाने मुख्याध्यापकाची व 
सर्वसाधारणपणे शाळा व्यवस्थापन समितीची असेल. मुख्याध्यापकाने आठवड्यातून किमान 
तीन वेळा अशी तपासणी करणे आवश्यक राहील. मुख्याध्यापकाच्या देखरेखीखाली फुटेज 
तपासण्यात यावे. फुटेजमध्ये काही आक्षेपार्ह बाबी आढळून आल्यास याबाबत स्थानिक 
पोलीस प्रशासनाशी संपर्क साधून योग्य ती कार्यवाही करण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापकाची 
राहील. 


ब) शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या नियुक्‍तीच्या अनुषंगाने घ्यावयाची काळजी :- 


i) सफाई कर्मचारी, वर्ग-४ व तत्सम कर्मचारी यांची नियुक्‍ती करण्यापूर्वी त्यांची कौटुंबिक व 
अन्य अनुषंगिक पार्श्वभूमी तपासण्यात यावी. 


ii) नियमित कर्मचाऱ्यांबरोबरच बाहास्त्रोताद्वारे अथवा कंत्राटी पध्दतीने ज्या नेमणुका केल्या 
जातात जसे - सुरक्षारक्षक, सफाईगार, मदतनीस, स्कूल-बसचे चालक, इ. बाबतीत संबंधित 
व्यक्‍तीच्या पार्श्वभूमीची काटेकोर तपासणी शाळा व्यवस्थापनामार्फत होणे आवश्यक आहे. 
यासाठी नेमणुकीपूर्वी चारित्र्य पडताळणी अहवाल स्थानिक पोलीस यंत्रणेमार्फत प्राप्त करून 
घेणे आवश्यक राहील. नेमणुकीनंतर संबंधित व्यक्‍तीच्या छायाचित्रासह त्याची सर्व 
तपशीलवार माहिती स्थानिक पोलीस यंत्रणेकडे देण्यात यावी. 


iii) शाळांमध्ये बाह्यस्त्रोताद्वारे अथवा कंत्राटी पध्दतीने शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्‍त करताना 
पूर्वप्राथमिक तसेच इयत्ता पहिली ते सहावी या वर्गांसाठी शक्‍यतो महिला कर्मचाऱ्यांची 
नियुक्‍ती करण्यात यावी. 


1४) शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या नेमणुकीवेळी अशा कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत ज्या निकषांवर 
शासकीय कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात येते त्याच निकषांचे पालन करून सदर नेमणुका 
करण्यात याव्यात. नियुक्‍तीपूर्वबी अशा कर्मचाऱ्यांची मानसशास्त्रीय चाचणी करण्यात यावी. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुरक्षा-२०२४/प्र.क्र.२४३/एस.डी.-४ 
क) तक्रार पेटी :- 


i) शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत करावयाच्या ठोस उपाययोजनांचा भाग म्हणून 
राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये तक्रार पेटी बसविण्याबाबत 
संदर्भ क्र. ९ येथील शासन परिपत्रकान्वये आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. यासंदर्भात 
शाळा व्यवस्थापन / क्षेत्रीय यंत्रणा यांची जबाबदारी निश्‍चित करण्यात आली आहे. तक्रार 
पेटी उघडण्याबाबत तसेच त्यात प्राप्त झालेल्या तक्रारीवर करावयाच्या कार्यबाहीसंदर्भात 
सदर परिपत्रकान्वये सविस्तर सूचना देण्यात आल्या आहेत. तथापि या तक्रार पेटींचा वापर 
सर्व शाळा प्रभावीपणे करीत आहेत किंबा कसे, याची तपासणी होणेदेखील तितकेच 
आवश्यक आहे. 


ii) Wd माध्यमांच्या ब सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांकरिता तक्रार पेटी बसविणे व त्यासंदर्भात 
संदर्भ क्र. १ येथील परिपत्रकातील तरतुदींचे पालन करणे अनिवार्य आहे. यासाठी शाळेच्या 
मुख्याध्यापकास व्यक्तिश: जबाबदार धरण्यात येईल. यात कसूर झाल्याचे आढळून 
आल्यास मुख्याध्यापकावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल. 


ड) सखी सावित्री समितीबाबतच्या तरतुदींचे अनुपालन :- 


शाळा, केंद्र, तालुका/शहर साधन केंद्र या स्तरांवर संदर्भ क्र. २ येथील शासन परिपत्रकान्वये 
सखी सावित्री समितीचे गठन करण्यात आले आहे. सदर परिपत्रकान्वये या समितीने करावयाची कार्य 
तपशीलवारपणे नमूद करण्यात आली आहेत. राज्यात प्रत्येक स्तरावर गठित करण्यात आलेल्या 
समित्यांनी त्यांना नेमून दिलेली कार्ये विहित कालावधीत पार पाडणे आवश्यक आहे. याबाबतचा 
आढावा विशेषत्वाने विद्यार्थी सुरक्षेच्या संदर्भात घेणे महत्वपूर्ण आहे. 


इ) विद्यार्थी सुरक्षा समितीचे गठन :- 


i) शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत विशेषत: लैंगिक छळाबाबतचे अनुचित प्रकार 
अधूनमधून घडताना आढळून येतात. समाजाचा अशा घटनांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन 
संवेदनशील स्वरूपाचा असतो व अशा घटनांचे विपरित परिणाम विद्यार्थी, त्यांचे कुटूंबीय व 
संपूर्ण समाजावर देखील होत असतो. अशा अनुचित प्रकारांचे समूळ उच्चाटन होणे 
आवश्यक आहे. 


ii) शाळांमध्ये मुख्याध्यापकांच्या अध्यअतेखाली विद्यार्थी सुरक्षा समितीचे गठन करण्यात 
यावे. सदर समितीमध्ये पालकांचे दोन प्रतिनिधी, शिक्षकांचे दोन प्रतिनिधी (एक महिला शिक्षक 
प्रतिनिधी) असतील. सदर समितीने विद्यार्थी सुरक्षेसंदर्भात शासनाने वेळोवेळी विहित केलेले 
शासन निर्णय / परिपत्रक यांची शाळास्तरावर अंमलबजावणीबाबत प्रत्येक महिन्यात आढावा 
घ्यावा ब याबाबत संबंधित शिक्षणाधिकारी / शिक्षण निरीक्षक यांच्याकडे अहवाल सादर 
करावा. तसेच विद्यार्थी सुरक्षेसंदर्भातील उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीबाबत शासनाने 
वेळोवेळी विहित केलेल्या नमुन्यामध्ये समितीने प्रमाणित करून प्रमाणपत्र शाळेच्या दर्शनी 
भागावर लावावे. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुरक्षा-२०२४/प्र.क्र.२४३/एस.डी.-४ 


we) जिल्हा स्तरावरील विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समिती व विभागीय स्तरावरील पर्यवेक्षण :- 


ii) 


i) उपरोक्त अ, ब, क, ड व इ येथे नमूद करण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा आढावा 
घेण्याकरिता शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) ब शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांनी प्राथमिक व 
माध्यमिक शाळांकरिता स्वतंत्ररित्या जिल्हास्तरावर विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समिती त्यांच्या 
अध्यक्षतेखाली गठित करावी. सदर समितीमध्ये शासकीय शाळांचे दोन ब खाजगी शाळांचे 
दोन प्रतिनिधी ब पालक संघाचे दोन प्रतिनिधी सदस्य म्हणून घ्यावेत. सदर समितीने महिन्यातून 
एकदा उपाययोजनांचा आढावा घ्यावा. यासाठी आवश्यकतेनुसार विद्यार्थ्यांचे ब पालकांचे 
जबाब नोंदवावेत. याबाबतचा अहवाल विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना सादर करावा. 


शालेय शिक्षण विभागाच्या विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी अ, ब, क, ड ब इ येथील 
उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीचे सनियंत्रण व पर्यवेक्षण करावे ब वेळोवेळी क्षेत्रीय आढावा 
तसेच स्थळभेटी करून या उपाययोजनांची प्रत्यक्षात खात्री करावी. अंमलबजावणी होत 
नसल्याचे आढळल्यास संबंधितांविरूध्द कारवाई करावी ब उपाययोजनांची पूर्तता करून 
घ्यावी. याबाबतचा अहवाल राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा सनियंत्रण समितीस सादर करावा. 


ग) राज्यस्तरीय विद्याथी सुरक्षा सनियंत्रण समिती :- 


i) विद्यार्थी सुरक्षेसंदर्भात वेळोवेळी आढावा घेऊन याबाबत आवश्यकतेनुसार धोरणात्मक निर्णय 
अथवा अधिक उपाययोजना सुचविण्यासाठी खालीलप्रमाणे राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा सनियंत्रण 


समिती गठित करण्यात येत आहे :- 
अ.क्र. शिक ाााळाश पमितीती 
'पदनाम 
०१. । आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे अध्यक्ष 
०२. । राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथिमक शिक्षण परिषद, Ye सदस्य 
०३. | संचालक, राज्य शेक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, सदस्य 
पुणे 
०४. । शिक्षण संचालक (प्राथमिक) सदस्य 
०५. | शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक ) सदस्य 
०६. | आयुक्‍त (शिक्षण) यांनी नामनिर्देशित केलेल्या शालेय शिक्षण | wee 
विभागांतर्गत कार्ययत असलेल्या गट-अ मधील दोन महिला 
अधिकारी 
०७. | सहसंचालक (प्रशासन), आयुक्‍त (शिक्षण) कार्यालय सदस्य सचिव 


1) राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा सनियंत्रण समितीने सुरक्षाविषयक उपाययोजनांच्या 
अंमलबजावणीबाबत दोन महिन्यातून एकदा शैक्षिणक विभागनिहाय आढावा घ्यावा व 
आवश्यकतेनुसार शासनास शिफारशी सादर कराव्यात. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुरक्षा-२०२४/प्र.क्र.२४३/एस.डी.-४ 


iii) राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा सनियंत्रण समितीने आवश्यकतेनुसार मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र 
राज्य महिला आयोग व मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग यांना 
समितीच्या बैठकोस निमंत्रित करावे व त्यांचे मार्गदर्शन घ्यावे. 
२. शाळेमध्ये विद्यार्थ्यासोबत अनुचित प्रकार घडल्याचे उघड झाल्यानंतर संबंधित शाळा व्यवस्थापन / 
संस्था/मुख्याध्यापक/शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी सदर बाब चोबीस तासाच्या आत संबंधित 
शिक्षणाधिकारी यांना कळवावी. अशी अनुचित घटना कोणत्याही प्रकारे दडवून ठेवण्याचा प्रयत्न झाल्याचे 
निर्दशनास आल्यास, संबंधित व्यक्‍ती/संस्था गंभीर शास्तीस पात्र ठरतील. 


सुरक्षेसंबंधी अनुचित घटना घडल्यानंतर विशेषत: मुलींमध्ये स्वअपराधित्वाची भावना निर्माण होते. 
परिणामी त्या मानसिक दबावात येतात. त्यांना धीर देऊन त्यांचे मनोबल व स्वास्थ्य वाढविण्याकरिता इच्छुक 
स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेण्यात यावी. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या «Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२४०९२७१८५५२१०५२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
TUSHAR VASANT 
MAHAJAN = eee 
(तुषार महाजन) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा. अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र, मुंबई. 
६. मा. सभापती, विधानपरिषद, महाराष्ट्र, मुंबई. 
७. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधान परिषद, विधानमंडळ, मुंबई. 
८. मा. मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
९. सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. सर्व मा. विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य विधानमंडळ, मुंबई. 
११. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. प्रधान सचिव (शालेय शिक्षण), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१३. आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र, पुणे. 
१४.राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई. 
१५.संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे. 
१६.शिक्षण संचालक (प्राथमिक) शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१७. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१८. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक. 
१९, सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक). 
२० . निवड नस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


